महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : बीजीटी- २०२०/प्र.क्र.१८९/आरोग्य-३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १९.१०.२०२०. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये १०० खाटांचे बाल व स्त्री 
रुग्णालय, यवतमाळ जि.यवतमाळ येथील इमारत बांधकामासाठी दिनांक २४.०६.२०१५ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.३७.४६ कोटीच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. 
सदर इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वास आळे असून त्यामध्ये खिडक्या व जलनिस्ससारणाचे काम बाकी 
आहे. आवार भिंत व अंतर्गत रस्त्याचे काम प्रगतीत आहे. कोविड महामारीमध्ये सदर इमारत वापरात 
येणार आहे. त्यासाठी सदर कामेपूर्ण करण्यासाठी रु.७.०० कोटी निधी खालील प्रमाणे सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
; मोठी रुग्णालये (90000,00 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 


भांडवली खर्च, 

०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


सदर निधी दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची 
परवानगी घेण्यात यावी. विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात 
येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१५०४४२२३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjeev 
Harishchandra Dhuri 


° 

S a ny e eV DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 

H H h h postalCode=400001, 

a | | S 1 C 1 a st=Maharashtra, 

2.5.4.20=b2040f8afae5b15468c26c 
d79b1393381092c74fb3501bf565f 


n d [| a D h Uu [| | 466dec2136a36, cn=Sanjeev 


Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.10.19 13:28:05 +05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


